राज्य शासनाच्या स्तरावर नागरी परिवहन निधी 
(UTF) ची उभारणी करणे व सदर निधीचा 
विनियोग करण्याच्या अनुषंगाने शासनास 
शिफारशी करणे व महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन 
प्रकल्पांचे संनियंत्रण व समन्वयन करण्यासाठी 
समन्वय समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.९२/नवि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जून, २०२४. 
प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाद्वारे महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्याकरीता निधी उभारणीचे 
विविध स्त्रोत निर्माण केले आहेत. उक्त निधीच्या स्रोतांतून प्राप्त होणारा निधी हा राज्य शासनाच्या 
नगरविकास विभागाच्या स्तरावरील "समर्पित नागरी परिवहन निधीमध्ये" जमा करावयाचा असून 
तो निधी महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड, कार्यान्वयन व 
देखभाल (08M), भविष्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
वापरावयाचा आहे. 


त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने मान्यता दिलेल्या व महत्वाकांक्षी 
म्हणून घोषित केलेल्या नागरी पायाभूत व सुविधा प्रकल्पांना उक्त निधीच्या स्त्रोतांच्या 
आकारणीमधून निर्माण केलेल्या नागरी परिवहन निधी (UTA) चा विनियोग आणि महत्वाकांक्षी 
नागरी वाहतूक प्रकल्पांमध्ये योग्य समन्वय साधून प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या 
अनुषंगाने शासनास शिफारशी करण्याबाबत प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य शासनाच्या स्तरावर नागरी परिवहन निधी (UTA) ची उभारणी करणे व सदर 
निधीचा विनियोग करण्याच्या अनुषंगाने शासनास शिफारशी करणे व महत्वाकांक्षी नागरी 
परिवहन प्रकल्पांचे संनियंत्रण व समन्वयन करण्यासाठी या शासन निर्णयाद्वारे समन्वय समिती 


गठीत करण्यात येत आहे. सदर समितीची रचना व कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


(अ) समितीची रचना :- 
अ.क्र सदस्य पदनाम 
i अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास अध्यक्ष 
विभाग 
प्रधान सचिव/सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग सदस्य 
आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सदस्य 
व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको सदस्य 
५ | महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर Weal विकास प्राधिकरण सदस्य 
व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लि. सदस्य 
७ | व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कार्पोरेशन लि. सदस्य 
(महामेट्रो) 
८ | व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लि. सदस्य 
आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका सदस्य 
Lee o | आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका सदस्य 
ea १ | सह सचिव/उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग सदस्य सचिव 
निमंत्रित सदस्य 
१२ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा 
१३ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई 
१४ | मुंबई महानगर प्रदेशातील उर्वरीत सर्व महानगरपालिका तसेच नगरपालिका 
१६ ।*समितीच्या अध्यक्षास वेळोवेळी आवश्‍यक वाटतील असे इतर निमंत्रित 


ब. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल :- 


१. मुंबई महानगर प्रदेशातील महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबतचा 
आढावा घेणे. 


२. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये नवीन महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प हाती घ्यावयाचा 
असल्यास त्यावर विचारविमर्श करून शासनास शिफारस करणे. 
३. राज्य शासनाच्या नागरी परिवहन निधीमधील स्त्रोतांचे समयोग्य वितरण करण्याबाबत 
शासनास शिफारस करणे. 
४. नागरी परिवहन प्रकल्प तसेच नागरी सुधारणा प्रकल्पांच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी 


निधीच्या नवीन स्त्रोतांचे पर्याय तपासणे. 
५. नागरी परिवहन निधीचे धोरणाचे सुत्रीकरण (policy formulation) करणे व त्याबाबत 
शासनास शिफारस करणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


क. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


समितीच्या शिफारशीनुसार निर्माण करण्यात येणारा नागरी परिवहन निधी (UTF) हा 


राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र नागरी पायाभूत विकास 
कंपनी मर्या (MUIDCL) यांच्याकडे जमा करून त्यामधून निधी समन्वय समितीच्या शिफारशीने 
राज्यातील महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 


ड. 


समर्पित नागरी परिवहन निधीचे संनियंत्रण नगर विकास विभाग करेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२५१४५१३९४२२५ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIRISH SARJERAO 
PATIL 


(शिरीष पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ(सिडको), बेलापूर, नवी मुंबई. 
. अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई 

. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

९ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई. 


१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
११.व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई. 
१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपूर. 
१३.व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन, मुंबई. 
१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र नागरी पायाभूत विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
१५.आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

१६.आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 

१७.आयुक्‍्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड. 

१८. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२४/प्र.क्र.९२/नवि-७ 


१९.आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

२०.आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक. 

२१.अध्यक्ष, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

२२.महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 
२३.महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर. 


२४.महानगर आयुक्त, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नाशिक. 


२५.सह सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६.आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका, कल्याण. 
QU. आयुक्‍त, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर. 
२८. आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका, पनवेल 

२९.आयुक्‍्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, मिरा भाईंदर. 
३०.आयुक्‍्त, भिवंडी-निझामपूर महानगरपालिका, भिवंडी. 
३१.आयुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका, वसई-विरार. 
३२.मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व नगरपालिका 

३३.निवड नस्ती (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


